महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण - २०१६ व 
त्याअंतर्गत FAB प्रकल्पाकरीता दिली 
जाणारी प्रोत्साहने या धोरणामध्ये सुधारणा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० जानेवारी, २०२१ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइधो-२०१४/प्र.क्र.११८/उद्योग-२, दि.११/०४/२०१६ 
२. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मड्धो-२०१६/प्र.क्र.१८९/उद्योग-२, दि.२४/०८/२०१७ 
३. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइ्धो-२०१६/प्र.क्र.१८९/उद्योग-२, दि.२८/०८/२०१७ 
४. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मइधो-२०१७/प्र.क्र.१५८/उद्योग-२, दि.१७/११/२०१७ 
५. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना क्र.२६(१)२०१९-॥२-//, 


दि.२५/०२/२०१९ 

६. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (SPECS), 
दि.०१/०४/२०२० 

७. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (EMC2.0), 
दि.०१/०४/२०२० 


८. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना (PLD), दि.०१/०४/२०२० 
९. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार Areata सूचना, दि.०१/०६/२०२० 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाने “महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ आणि त्या अंतर्गत FAB प्रकल्पांकरीता 
प्रोत्साहने” धोरण शासन निर्णय क्र. मड्धो-२०१४/ प्र.क्र. ११८/ उद्योग-२, दिनांक ११ एप्रिल, २०१६ अन्वये 
घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत अर्ज करणारा घटक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक 
घटक आहे किंवा कसे याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण -२०१६ अंतर्गत देण्यात येणारी 
प्रोत्साहने ही M-SIPS या योजनेशी संलग्न करण्यात आली होती. संबंधित घटक हा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक 
घटक आहे किंवा कसे याची सखोल तपासणी M-SIPS या केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत होत असल्यामुळे 
त्याअंतर्गत निश्चित झालेली पात्रता गृहीत धरुन राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय 
घेण्यात येत होता. तथापि, केंद्र शासनाची M-SIPS योजना ही जानेवारी, २०१९ पासून संपुष्टात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१९ हे 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ च्या अधिसूचनेव्दारे घोषित केले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.०१/०४/२०२० 
रोजीच्या तीन वेगवेगळ्या अधिसूचनांद्वारे पुढीलप्रमाणे तीन नवीन योजना घोषित केल्या आहेत:- 


1) SPECS (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and 
Semiconductors) 

2) PLI (Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing) 

3) Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme 


केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या वरील तिन्ही योजनांच्या अंमळबजावणीबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र 
शासनाने दि.०१/०६/२०२० रोजी निर्गमित केली आहेत. SPECS व PLI या योजनांतर्गत पात्र उत्पादने आणि 
पात्रता ठरविण्यासाठी नोडल एजन्सी व प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा (PMA) यांची तरतूद करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२ 


अशा प्रकारे पात्रता ठरविण्याबाबतची यंत्रणा M-SIPS (Modified Special Incentive Package Scheme) या 
योजनेतंर्गत कार्यान्वित होती. तथापि, M-sips योजना जानेवारी, २०१९ पासून संपुष्टात आली असल्याने 
राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ हे सदर योजनेपासून विलग करणे आवश्‍यक आहे. M-SIPS योजनेपासून 
राज्याचे धोरण विलग (9०-10 केल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उद्योग घटकांना राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स 
धोरणांतर्गत प्रोत्साहने देण्यामध्ये सलगता निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे केंद्राच्या उक्त योजनांतर्गत प्रोत्साहनांचा 
लाभ देखील राज्यातील उद्योग घटकांना मिळवून देणे आवश्‍यक आहे. याकरीता महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण- 
२०१६ व FAB अंतर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहने ही केंद्र शासनाच्या SPECS व PLI या योजनांसोबत संलग्न 
(Link) करुन राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ मध्ये त्याप्रमाणे सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
SPECS या योजनेचे फायदे मिळण्याकरीता संबंधित उद्योग घटकांना दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत केंद्र शासनाकडे 
अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे SPECS ही योजना राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाशी संलग्न 
केल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रात झालेल्या लाभांचे मूल्यमापन करण्याकरीता काही कालावधी लागणार 
असल्याने राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणास दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 

३. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ मध्ये सुधारणा करुन राज्याचे 
इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ केंद्र शासनाच्या M-SIPS योजनेपासून विलग करुन केंद्रशासनाच्या SPECS व PLI 
योजनांशी संलग्न करण्याची, या योजनांमध्ये समाविष्ट इलेक्टॉनिक घटकांना राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स 
धोरणांतर्गत प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याची, त्याचप्रमाणे राज्याच्या विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ यास 
दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
दिनांक ११/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण- २०१६ व 
FAB प्रकल्पाअंतर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहने या धोरणामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 
१) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ व FAB अंतर्गत दिली जाणारी प्रोत्साहने ही केंद्र शासनाच्या 
M-SIPS या योजनेपासून विलग (De-link) करण्यात येत आहे. राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण- 
२०१६ बाबतच्या दि.११/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद ३ व १३ मध्ये सुधारणा 
करुन महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ व त्याअंतर्गत FAB प्रकल्पाकरिता दिली जाणारी 
प्रोत्साहने ही केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स 
धोरण-२०१९ अंतर्गत दि.०१/०४/२०२० च्या अधिसूचनांद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या SPECS 
वश या योजनांशी संलग्न करण्यात येत आहेत. 
२) राज्यात सेमिकंडक्टर व इंटीग्रेटेड चिप्सच्या निर्मितीस चालना मिळण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या फॅब 
धोरणात नमूद सर्व प्रोत्साहने ही पुढील नमूद घटकांना अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत :- 
“Compound Semiconductors such as GaN, SiC, GaAs, etc. and Silicon Photonics devices/ 
Integrated Circuits, Optoelectronic Components, Semiconductor Wafers, Semiconductor 
Integrated Chips (ICs) including Logic [Microprocessors, Microcontrollers, Digital Signal 
Processors(DSP), Application Specific Integrated Circuits (ASICs), etc.]; Memory; 
Analog/ Mixed Signal ICs, Display Fabrication 
Units including Liquid Crystal Displays (LCD), Light Emitting Diode(LED), Organic Light 
Emitting Diode(OLED), etc. for Electronic applications.” 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२ 


३) 


8) 


राज्याच्या विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ चा पाच वर्षाचा निर्धारीत कालावधी 
दि.१०/०४/२०२१ रोजी संपुष्टात येणार आहे. तथापि, SPECS या योजनेचे लाभ घेण्याकरीता 
संबंधित उद्योग घटक दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत केंद्र शासनाकडे अर्ज करु WHI असल्याने 
राज्याचे विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ ला दि.१०/०४/२०२१ पासून पुढे दि. ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


ज्या घटकांना केंद्र शासनाच्या SPECS व 0, योजनेनुसार प्रोत्साहन अनुदाने मंजूर होतील त्यांना 


राज्यांच्या प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची प्रोत्साहने आपोआप लागू होतील. तथापि, कोणत्याही 
कारणाने त्यास केंद्र शासनाची प्रोत्साहने मान्य झाली नसतील अशा घटकांनी राज्यात गुंतवणूक 
केल्यास, त्यांना पुढे नमूद तज्ज्ञ समितीच्या सहमतीने राज्य शासनाचे प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 
लागू राहील व त्यानुसार प्रोत्साहने अनुज्ञेय राहतील. 

राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात गुंतवणूकवृध्दी व रोजगार निर्मीतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण नवीन 
औद्योगिक घटकांनी अथवा विस्तारीत घटकांनी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ मध्ये विशाल 
प्रकल्पांसाठी विहीत केलेल्या निकषाप्रमाणे खालील उपक्षेत्रात (Segments) गुंतवणुक करणाऱ्या 
औद्योगिक घटकांना इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ नुसार विशाल प्रकल्पांची प्रोत्साहने अनुज्ञेय 
राहतील. 


a) Telecom Products 

b) Consumer Electronics 

c) Health and Medical Electronics 

d) Industrial Electronics 

e) Automotive Electronics 

f) Strategic Electronics 

g) Avionics 

h) Electronics Manufacturing Services 
1) Solar Cell Manufacturing 


६) वरील (8) व (4) येथे नमूद उद्दीष्टाप्रमाणे छाननी करुन प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याच्या प्रयोजनार्थ 


प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली, खालीलप्रमाणे तज्ज्ञ समितीचे गठन करण्यात येत 


आहे:- 
१ | प्रधान सचिव (उद्योग) अध्यक्ष 
२. | सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 
३. | विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय सदस्य 
४. | नामवंत संस्थेमधील इलेक्ट्रानिक विभागाचे विभाग प्रमुख २ प्रतिनिधी 
५. | इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील नामवंत संघटनांचे प्रतिनिधी १ प्रतिनिधी 
६. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सदस्य सचिव 


वरील तज्ज्ञ समितीसमोर सादर करावयाच्या प्रस्तावांच्या प्रकल्पाचे आर्थिक मूल्यमापन महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत या क्षेत्रातील जाणकार संस्थांकडून करुन घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२ 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१२१७२८९३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sanjay S hamkant ee rm cst eR 


1791 4a3c02f24aa23655160914 1f2d36b0ec57da4c71f 
19aaf08230a79, 


serialNumber=56cf8c8577584adc42f070185c585c41084cc34f66835 
e g aonkKar S3d2Tccacbfas3dédif,cr=Sanjay Shamkant Degaonka 
Date: 2021.01.20 15:34:58 +05'30 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सचिव, (pared विकास व उद्योजकता विकास), मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (मदत व पुर्नवसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई. 

१५. महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सर्व) 

१६. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे, 

१७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण), WHMIS, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण), प्रकाशगंगा, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती (महानिर्मीती), Herts, ais ( पूर्व) 
मुंबई-४०० ०५१ 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विकास अभिकरण, म्हाडा HAR कॉम्पलेक्स,२ रा 

मजला, त्रिदल नगरच्या समोर, ऐरवडा, पुणे ४११ ००६. 
२२. जिल्हाधिकारी (सवी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मइधो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२ 


२३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२६. उप महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क, मुंबई. 

२७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२८. मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
२९. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३०. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
३१. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/कक्ष अधिकारी. 

३२. कक्ष अधिकारी (4-9), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३५. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


